सन २०२२-२३ या वर्षात 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा- 

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, दि.३१.०५.२०२२, दि.२०.०७.२०२२, 
दि.८.०८.२०२२, दि.२२.०९.२०२२, दि. ३०.०९.२०२२, दि. १७.१०.२०२२ व दि. 
१९.१०.२०२२. 

प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य खर्चांतर्गत योजनांकरीता प्रथम 
नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७% 
मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण 
प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध झाल्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य walla योजनांच्या 
बाब क्र.०१-वेतन करीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७० %; बाब क्र. ०२-मजुरी, ६-दूरध्वनी, वीज व 
पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च व १४-भाडेपट्टी व कर या कार्यालयीन 
बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ४९ %; बाब क्र.४५-व्याज करीता १००% तसेच इतर उर्वरीत 
बाबींकरीता ३५% निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने अनिवार्य खर्चातर्गत योजनांकरीता बाब क्र.०१-वेतन करिता 4% व तर 
अन्य बाबींसाठी एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या ७ % च्या निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 
आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत योजनांच्या मागणी टी-२, टी-३, टी-४ 
व टी-८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना 


क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत केलेल्या 
तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१११७१३३९०८३७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR ठी ] 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. उपसचिव / लेखाधिकारी (रोखशाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 

क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
| गी”. २ ३ |. = ५ ६ 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
१ ००) (09) आदिवासी विकास | ०१- ६९०००.०० ३४५०.०० आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्ची | ०३- २५४.०० १७.७८ । आदिवासी 
(२२२५१०२५) अतिकालीक विकास, नाशिक 
भत्ता 
०६-दूरध्वनी, १०००,०० (90.०० 
वीज बिल 
आणि पाणी 
देयक 
११- ८.००,०० ५६.०० 
देशांतर्गत 
प्रवास खर्च 
१३- २५०६.०० १७५.४२ 
कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेवपट्टी २४४.०० १७.०८ 
व कर 
२७-लहान १२७६.०० ८९.३२ 
बांधकामे 
२८- १५००.०० १०५.०० 
व्यावसायिक 
सेवा 

एकूण २२२५ १०२५ ७६५८०.०० ३९८०.६० 

२ (००) (०२) प्रादेशिक कार्यालये- | ०१-वेतन १२०७५२.०० ६०३७.६० आयुक्त, 
जनजाती विकास आदिवासी 
आयुक्‍्त.(अनिवार्य खर्ची विकास, नाशिक 
(२२२५ १०३४) ०३- १८२.०० १२.७४ 

अतिकालीक 
भत्ता 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट | २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
Ge २ ३ f= =e | ५ ६ 

०६-दूरध्वनी, १६९०.०० ११८.३० 
वीज बिल 
आणि पाणी 
देयक 
११- १४००.०० ९८.०० 
देशांतर्गत 
प्रवास खर्च 
१२३- (७८७५.०० ५५१.२५ 
कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी १४७२.०० १०३.०४ 
व कर 

एकूण २२२५ १०३४ १३३३७१.०० ६९२०.९३ 

3 (00) (03) प्रकल्प अधिकारी | 09- ४९३८७२.०० २४६९३.६० | आयुक्‍त, 

(अनिवार्य खर्च) (२२२५१०४३) | ०३- ११६४.०० ८१.४८ | आदिवासी 
अतिकालीक विकास, नाशिक 
भत्ता 
०६-दूरध्वनी, ५०६०.०० ३५४.२० 
वीज बिल 
आणि पाणी 
देयक 
११- ८७८४.०० ६१४.८८ 
देशांतर्गत 
प्रवास खर्च 
१३- २३८२३.०० १६६७.६१ 
कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी ४८१६.०० ३३७.१२ 
व कर 

एकूण २२२५ १०४३ ५३७५१९.०० २७७४८.८९ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
Late 2 ह: a es 0 द 
४ (००) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र ०१-वेतन ८(७६७.०० $32.34 आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य आदिवासी, 
खर्च) (२२२५१०५२) ०३- ९.०० ०.६३ संशोधनव 
अतिकालीक प्रशिक्षण संस्था, 
भत्ता पुणे 
०६-दूरध्वनी, १३०.०० ९.१० 
वीज बिल 
आणि पाणी 
देयक 
११- १२१.०० ८.४७ 
देशांतर्गत 
प्रवास खर्च 
१२३- १६०.०० ११.२० 
कार्यालयीन 
खर्च 
एकूण २२२५ १०५२ ९१८७.०० ४६७.७५ 
षु (०५) (09)- जनजाती संशोधन | ०१- ४९२११.०० २४६०.५५ आयुक्‍त, 
व प्रशिक्षण संस्था, पुणे ०३- २२.०० agg | आदिवासी, 
(अनिवार्य खर्च) (2224 9309) | अतिकालीक संशोधन व 
भत्ता प्रशिक्षण संस्था, 
०६-दूरध्वनी, ३३०.०० २३.१० पुणे. 
वीज बिल 
आणि पाणी 
देयक 
११- ४००.०० २८.०० 
देशांतर्गत 
प्रवास खर्च 
१३- ५९२.०० ४१.४४ 
कार्यालयीन 
खर्च 
१६-प्रकाशाने १०.०० ०.७० 
२६-जाहिरात १००.०० ७.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट | २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
Ge २ ३ Sa ५ ६ 
२८- ५०.०० 3.५० 
व्यावसायिक 
सेवा 
३४-शिष्यवृत्ती १००.०० ७.०० 
व विद्यावेतने 
एकूण २२२५ १३०१ ५०८१५.०० २५७२.८३ 
६ (03) (०४) स्वयंसेवी संस्थाद्वारे | ३२-अं २४०१६१.०० १६८११.२७ | आयुक्त, 
चालविल्या जाणा-या शासन आदिवासी 
अनुदानित आश्रमशाळांतील विकास, नाशिक 
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा- 
यांसाठी नविन परिभाषित 
अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना- 
नियोक्ता अंशदान (अनिवार्य 
खर्च) (२२२५ डी३९६) 
एकूण २२२५ १०४७६३३.०० |  ५८५०२.२७ 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ १०४७६३३.०० ५८५०२.२७ 
मागणी क्रमांक-टी-३ 
७ (००) (०१ भविष्यनिर्वाह ५०- इतर खर्च ५००.०० ३५.०० | उपसचिव, 
निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव आदिवासी 
संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) विकास विभाग, 
(२२३५ १६१२) मंत्रालय, मुंबई 
४१८०.०० २९२.६० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-३ ४६८०.०० ३२७.६० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
८ (००) (०१) आदिवासी विकास | ०१-वेतन १४९८७५.०० ७४९३.७५ | उपसचिव, 
विभाग (अनिवार्य खर्च) (२२५१ | ०: ८३.०० gcq| आदिवासी 
०२११) अतिकालीक विकास विभाग, 
भत्ता मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
| 0 २ ३ = झि - १ ५ ६ 
०६-दूरध्वनी, २००.०० १४.०० 
वीज बिल 
आणि पाणी 
देयक 
१२-विदेशा १.०० ०.०७ 
प्रवास खर्च 
एकूण २२५१ ०२११ १५०१५९.०० ७५१३.५६ 
९ (००) (०२) संगणक खर्च | १७-संगणक ५९०.०० ४१.३० 
(अनिवार्य) (२२५१ ०५७२) खर्च 
एकूण २२५१ ०५७२ ५९०.०० ४१.३० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ १५०७४९.०० ७५५४.८६ 
मागणी क्र. टी-८ 
१० | (२०१) (00) (०१) घरबांधणी ५प-कर्जव २००००.०० १४००.०० | उपसविव, 
अग्निमे (अनिवार्य) (9६१० आगाऊ रकमा आदिवासी 
०९९१) विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
११५०००.०० ८०५०.०० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण ७६१० ०९९१ १३५०००.०० ९४५०.०० 
११  । (२०२) (00) (09) मोटार वाहन | ५५-कर्ज व ७००.०० ४९.००| उपसचिव, 
खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवायी । आगाऊ रकमा आदिवासी 
(७६१० १००२) विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१६००.०० ११२.०० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण 0७६१० १००२ २३००.०० १६१.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
कि २ ३ a ४_| षु द 
१२ (२०४) (००) (०१) संगणक ५५-कर्ज व २००.०० १४.०० उप सचिव, 
खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्यी । आगाऊ रकमा आदिवासी 
(9६१० १०२९) विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
६१०.०० ४२.७० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण ७६१० १०२९ ८१०.०० ५६.७० 
एकूण ७६१० १३८११०.०० ९६६७.७० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-८ १३८११०.०० ९६६७.७७० 
एकूण अनिवार्य खर्च १३४११७२.०० ७६०५२.४३ 
KISANRAO ०० 
PAWAR 01111. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


